नवीन महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथील 
व्यवस्थापनासाठी बाह्यस््रोताद्वारे सेवा 
पुरविण्याकरेता निविदा प्रारुपास मान्यता 
देण्यासाठी गठीत समितीमधील पी. पी. पी. एक्सपर्ट 
(अशासकीय सदस्य) हे पद रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र:- सदन २०१८/७९/प्र.क्र.३०/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ११.०५.२०१८ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:- निआ - २०१२/९३ 
/प्र.क्र.३७/२०-अ, दि. २२.०२.२०१२. 


शासन निर्णय:- 


नवीन महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली येथील व्यवस्थापनासाठी बाह्यस्रोताद्वारे सेवा 
पुरविण्याकरिता निविदा प्रारुपास मान्यता देण्याकरिता प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार 
अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीमध्ये श्री. 
अजय सक्सेना, पी. पी. पी. एक्सपर्ट हे अशासकीय सदस्य होते. सदर समितीमधील पी. पी. पी. 
एक्सपर्ट, अशासकीय सदस्य हे पद याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


2. सदर ana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥8॥॥8॥/89॥1॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५१११३००३१२००७ 
असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
S h IVajJ | paint Dep: cane cs i ICode=400032, 7 


5.4.20=70214466b1 cd238f7b2cc595dea4f76ce7ac484 


G 1 la bra 0 Go re 8f02b2363d85628ad315a970. 


Date: 2018.05.11 13:32:30 +05'30' 


(शिवाजी गोरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) प्रधान सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली 
) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

३) मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


प्रधान सचिव, वित्त विभाग/का.व्य-४, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


